जल जीवन PRM अंतर्गत राज्यस्तरावर व 
जिल्हास्तरावर नियंत्रक अधिकारी आणि 
आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जजीमि- २०२३/प्र.क्र.१९२(आ)/पापु-१० 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख: १३/०६/२०२३. 
वाचा - 

१) शासन निर्णय क्रमांक जजमि-२०१९/प्र.क्र.१३८/पापु-१० (०७), दिनांक ०४ सप्टेंबर, २०२०. 

२) शासन निर्णय क्रमांक जजीमि-०१२०/प्र.क्र.६५/पापु-०७, दिनांक ०४ नोव्हेंबर, २०२० 

३) राज्य पाणी व स्वच्छता Parad पत्र क्र. पावस्वससं/वासो ०८/प्र.क्र. १३/५६७ दि. १७/०४/२०२३ 


प्रस्तावना 


सन २०१९ पासून राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाची पुनर्रचना करुन केंद्र शासन पुरस्कृत जल जीवन 
मिशनची सुरवात करण्यात आली आहे. जल जीवन मिडानबाबत केंद्र शासनाने दि. २५.१२.२०१९ रोजी प्रसिध्द 
केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे राज्यात जल जीवन fart राबविण्याकरीता संदर्भाधीन क्र. (१) येथील 
शासन निर्णयान्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. जल जीवन FRA हा केंद्र पुरसकृत 
कार्यक्रम असुन त्यांतर्गत निधी वितरणाचे प्रमाण केंद्र हिस्सा ५० टक्के व राज्य हिस्सा Yo टक्के याप्रमाणे आहे. 
संदर्भाधीन क्र. (१) व (२ येथील शासन निर्णयान्वये जळ जीवन fs अंतर्गत राज्यस्तरावर राज्य पाणी 
स्वच्छता मिडानसाठी ३९ पदे तर जिल्हास्तरावर जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिडानकरिता १३६ पदांना मंजूरी 
देण्यात आली असून या प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन/भत्ते १००% राज्य हिउड्यातून 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सबब, जल जीवन Par अंतर्गत प्रतिनियुक्‍्तीवरील अधिकारी व कर्मचा- 
यांच्या वेतन/भत्ते याकरीता आवश्‍यक निधी आहरित करण्याकरीता राज्यस्तरावर व जिल्हास्तरावर आहरण व 
संवितरण अधिकारी तसेच, नियंत्रक अधिकारी घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 


प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता, जळ जीवन eM या केंद्र पुरस्कृत 
कार्यक्रमाअंतर्गत कार्यरत प्रतिनियुक्‍्तीवरील अधिकारी व कर्मचा-यांच्या वेतन/भत्ते याकरीता आवश्‍यक निधी 
आहरित करण्याकरीता महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ मधील तरतुदीनुसार सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षापासुन राज्यस्तरावर व जिल्हास्तरावर खालीलप्रमाणे आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच, नियंत्रक 
अधिकारी घोषित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांक : जजीमि-२०२३/१९२(आ)/ पापु-१० 


राज्यस्तरावर - लेखा अधिकारी, जल जीवन Farm, राज्य पाणी व स्वच्छता Fae यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी तर - Par संचालक, जल जीवन PRM (राज्य पाणी व स्वच्छता Fas) यांना नियंत्रक 
अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 


तसेच, जिल्हास्तरावर (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळता इतर ३४ जिल्ह्यांमध्ये) - प्रकल्प 
व्यवस्थापक आर्थिक (लेखा अधिकारी), जिल्हा पाणी व स्वच्छता Pam यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना नियंत्रक अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 


२. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र. ११६/२०२३/कोप्र-५ दि. ०९/०५/२०२३ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या मान्येतेने व सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


वि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५१५१२३३४२९८२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASAD SWAMI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY 
AND SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=aaf002dc55f52d8292cd1b600 
e0a80b7cf51b57c6f840c909c76407640 
९०1574, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
serialNumber=8D84D41A9008354A0A 
F034B551119753B7D1C967B179AC711 
OEAA1867A160049, cn=PRASAD 


SWAMI 
Date: 2023.06.14 17:57:07 +05'30' 


(श्री. प्रसाद स्वामी) 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
मा.अध्यक्ष, विधानसभा/मा.सभापती विधान परिषद/मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद. 
मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल,महाराष्ट्र-१,मुंबई (लेखापरिक्षा व अनुज्ञेयता). 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२,नागपूर (लेखापरिक्षा व अनुज्ञेयता). 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, बांद्रा, मुंबई 
६. मिशन संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता Far, Rial भवन, बेलापूर 
७. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
८. जिल्हाधिकारी (सवी 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सर्व) 
१०.सह संचालक (वित्त), जल जीवन मिशन, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन, सिडको भवन, बेलापूर 
११. लेखा अधिकारी (जल जीवन far), जिल्हा परिषद, (सर्व) 
१२. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, (सर्व) 
१३. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. सह सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : जजीमि-२०२३/१९२(आ)/ पापु-१० 


१५. मुख्य अभियंता तथा वि.का.अ. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई. 
१६. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग - कार्यासन पापु ०४. 
१७. निवडनस्ती पापु-१०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


